केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन विकास 
अभियान (MIDH) योजनेकरिता अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाचा सन २०२०-२१ करिताचा निधी सन 
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरीत 
करण्याबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी०८१) 

राज्य हिस्सा ( लेखाशिर्ष २४०१बी०९९) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :-राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२५/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय,कृषी व पदुम विभाग,क्रमांक:राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२५/९-अ, दि.२५ नोव्हेंबर,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मधील “राज्य हिस्सा (Yo %), मागणी क्र. 
एन-३, ००, ७८९, अनुसुचित जातीसाठी fears घटक योजना, (०१) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, 
(०१)(०२) कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (केंद्र हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम), ३३-अर्थसहाय्य 
(2809 बी ०९९) ” ऐवजी “राज्य हिस्सा (४०%), मागणी क्र.एन-३, 00, ७८९,अनुसुचित जातीसाठी faary घटक 
योजना, (०१) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१)(०२) कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन 
विकास अभियान ( राज्य हिस्सा ४०%) ( कार्यक्रम), ३३-अर्थसहाय्य ( २४०१ बी ०९९)” असे वाचावे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०१०६१२१४०१६६०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2022.01.06 12:14:51 +05'30' 


(हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे सचिव. 

४) मा.मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.विरोधी पक्षनेते,महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई.४०००३२. 
) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२५/९-ओ 


८) मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई.४०० ०३२. 
९) अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
१०) अपर मुख्य सचिव ( वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११) प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१२) सचिव (कृषी), कृषी, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे स्वीय 
सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई.३२. 
१३) आयुक्त ( कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, साखर संकुल, 
शिवाजी नगर,पुणे. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ,पुणे. 
महाळेखापाल-१/२ ( लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ),मुंबई/नागपुर . 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 
सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
सहायक संचालक (लेखा-१),कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई. 
संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई. 
सह GASH, AA व कोषागरे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई Yoo ०३२. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
कक्ष अधिकारी ( व्यय १४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२. 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
28 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


SS RSS Se NSS 70 ककल “कन. “क NS Ee करे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


